अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ, 
नागपूर व त्यांच्या अधिपत्याखालील विभाग व 
उपविभाग कार्यालयातील नियत अस्थायी व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दिनांक ३१.०८.२०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - मुदतवाढ-२०२३/प्र.क्र.१२४/मोप्र-(२) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ०१ मार्च, २०२३. 
वाचा:- 
१) पाटबंधारे विभाग, शासन निर्णय क्र.आढावा १००२/(३३५/२००२) आ (प्रशि), दि.०६/०२/२००३ 
२) शासन निर्णय क्रमांक- मुदतवाढ-२०२२/प्र.क्र.२५६/मोप्र-२, दि.२३.०९.२०२२. 
३) अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ, नागपूर यांचे जा.क्र. १३३/गोप्रम/आळी-१/ 
मुदतवाढ/२०२३, दिनांक ११.०१.२०२३ चे पत्र. 

४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि. ०८.०२.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय 
आस्थापनेचा आढावा व आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे. अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प 
मंडळ, नागपूर व त्यांच्या अधिपत्याखाळील विभाग व उपविभाग कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ७८७ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील २३ पदांना दि.०१.०९.२०२२ ते 
दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत चालू ठेवण्यास संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. 
संदर्भ क्र.४ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यावर निर्माण करण्यात आलेल्या 
परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी 
पदांना दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले 
आहेत. 


शासन निर्णय :- 

आता संदर्भ क्र. ३ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ, 
नागपूर व त्यांच्या अधिपत्याखालील विभाग व उपविभाग कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
७८७ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १९ पदांना सोबतच्या परिशिष्ट अ व ब नुसार दिनांक 
०१.०३.२०२३ ते दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत खालील नमूद अटींच्या अधिन राहून मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२३/प्र.क्र.१२४/मोप्र-(२) 


) उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या काळावधीत कार्यरत असतील. 

) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे कर्मचारी कार्यरत असे पर्यंत चाळू राहतील. 
३) सदर पदे आकृती बंधानुसार मंजूर असतील. 
) 

) 


उपरोक्त सर्व पदे व्यपगत झालेली नसतील. 

यानंतर शासनास सादर करण्यात येणारे विहित प्रपत्र प्रमाणपत्र त्या त्या कालावधीच्या 
दिनांकासहीत प्रस्ताव विहित प्रपत्र, प्रमाणपत्रासह, रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचे 
नावे व सेवानिवृत्तीच्या दिनांकसह सादर करण्यात यावेत. 


उपरोक्त विभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवर होणारा खर्च "मागणी क्रमांक आय-५ मुख्य 
लेखाझीर्ष ४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च,(१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमांना गुंतवणूका, (ov) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळाना भाग भांडवली अंशदान (वेतन), 
(०४)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (संगणक संकेतांक ४७०१ आय 
१७१) (अनिवार्य) " तसेच रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवर होणारा खर्च "मागणी क्रमांक आय-५, मुख्य 
लेखाझीर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमाना गुंतवणूका, (०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळाना भाग भांडवली अंशदान (०२)(०२) विदर्भ 
पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (संगणक संकेतांक ४७०१ एच ६६५)(कार्यक्रम)" या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

हे आदेश वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क, दि. ०८.०२.२०२३ 
अन्वये विभागास दिलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५///.॥६॥/०9॥॥8.90०७.॥॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३०८१७५३०६९१२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ABHAY KESHAORAO >>> 
सहपत्र : परिशिष्ट - “अ” आणि “ब” YEDSIKAR 


(अभय येडसीकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत सहपत्रासह - 
१. वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्राळय,मुंबई. 
महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल-१/२(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 


cc “८७ A 


पृष्ठ १९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२३/प्र.क्र.१२४/मोप्र-(२) 


५. अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ, नागपूर. 

यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी 
यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष चूकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची 
वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांवर राहील. 
त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची 
जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांवर राहील. 
६. मोप्र-(२) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ १९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२३/प्र.क्र.१२४/मोप्र-(२) 


परिशिष्ट - अ 
शासन निर्णय क्रमांक- मुदतवाढ-२०२३/प्र.क्र.१२४/मोप्र-२, दिनांक ०१.०३.२०२३ चे सहपत्र 
दिनांक ०१.०३.२०२३ ते ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
नियत अस्थायी अस्थापनेवरील एकूण पदे एकूण पदे ७८७ 


कार्यालयाचे नाव 


व तिक 1.11 झह, || 
shaw afi] «fatima | 
गोसीखुर्द प्रकल्प| २ ।कार्यकारी अभियंता/उप अधीक्षक अभियंता/ सहायक 
मंडळ, नागपूर अधीक्षक अभियंता 

सहा. अभि.श्रेणी - २/ शाखा अभि. / कनिष्ठ. अभि. 

ai co 

हिचा 

Ew 

कनिष्ठ लिपीक 

क का 

a 
=a 

Ez 

Ra 


दप्तरी 


१७ |नाईक 
et 
a 
२ |कर्वकरीअभियत, [5 ]कककरोअमवता 1 [१ 
== 
विभाग, वाही (पवनी) 
1 


पृष्ठ १९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२३/प्र.क्र.१२४/मोप्र-(२) 


६ ।कनिष्ठ लिपीक 


erste 
Pa 
= 
i 
oo 
a 
[ed 
a 
ra 


एकूण 


“९५० 
ण 


२.१ गोसीखुर्द धरण | १ |उप विभागीय अभियंता 


ज्वक्ननवञकव्त 
उपविभाग क्रमांक १ ; 
गोसीसुर्द लुख्यालय ळा 
भिवापूर | 
॥व्क्लिककि क 
a 
2 क 
a 
water [a [itera [१ 
srr कमांक ३, ; 
काडा 

का 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२३/प्र.क्र.१२४/मोप्र-(२) 


र 
cae [१ 

a 

डा eer 

गोसीखुर्द उजवा [ata | 
क्रमांक ४, वाही या 
पवनी 
ese [क| 

eee [क| 

र 

cfm CS 

cos 

a 

गोसीखुर्द वसाह्तव | [striate | 
seg a 
र 
॥व्क्लिळकि [क 

fee [क 

=a 

Ce 


8 
mr 
२.५ Rg sort | १ |उप विभागीय अभियंता i, a 


उ्वव्मिनववता | 
क्रमांक १४, नागभिड aa 
र 
॥व्क्लिककि 1१ 
६ अख 1१ 


पृष्ठ १९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२३/प्र.क्र.१२४/मोप्र-(२) 
चौकीदार 


वाहन चालक 


विभाग व उपविभागातील एकूण 

$ |कर्यकरीअभिकत, | १ |कयकरोकव्ता [१ 

आसोलामेंढा प्रकल्प aa 

नुतनीकरण विभाग 

कर, सावली es 
Sie रु 


सहा. आरेखक 
संगणक 


लघु टंकलेखक / निम्नश्रेणी लघुलेखक 


भांडारपाल 
१४ सहा. भांडारपाल 
१५ 
दप्तरी 
R 
Ca 
एकृण 
३. [गोसीखुर्द उजवा [१ _]उपविभागीयअभियंता [a 
क्रमांक १, गोसीुर् earl 
ुख्यालय तिरोडा 
ca 
== 


पृष्ठ १९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२३/प्र.क्र.१२४/मोप्र-(२) 


9 

ster 7766 | _१_ | 

काका 
[eee (en 

३.२ आसोलामेंढाप्रल्प| १ उपविभागीयअभयंता | १ । 
उपविभाग क्र.५, मूल Lt 
Ee 
६स्थापत्यअभियांत्रिकोसहाय्यय | ४ 

Ld 

२ 

Site CC 

ae 

a 

३३ आसोलामेंढाप्रल्प| १ उपविभागीयअभियंता | 
नुतनीकरण 
उपविभाग क्र.६ मूल वि व्हा 
कनिष्ठ लिपीक 2 

‘ =a 

ed 

ae 


८ वाहन चालक 


वाहनचालक 1111111 
हिता 
ra 


नुतनीकरण २ ।कनिष्ठ अभियंता /झशाखा अभियंता /सहा.अभि.श्रेणी- ४ 


उपविभाग क्र.७, 


3.8 आसोलामेंढा प्रकल्प Es उप विभागीय अभियंता 


कनिष्ठ लिपीक 

५ (टंकलेखक 
व 
? 


पृष्ठ १९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२३/प्र.क्र.१२४/मोप्र-(२) 


= 
Lae] 
१८ 


3.4 |असोलामेंढा प्रकल्प उपविभागीय अभियंता 


नुतनीकरण कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता/सहा.अभि. श्रेणी-२ 


ciel २ 
टंकलेखक 

२ 

एकूण] १८ 

३३ Tae | | 
नुतनीकरण भ 
उपविभाग क्र.९, 
सावली २ 

र 

१८ 
१४२ 
४ peered | १ | 
गोसीखुर्द पुनर्वसन 
ae 
नागपूर 
विक वा 

र 

नि ae 


पृष्ठ १९ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२३/प्र.क्र.१२४/मोप्र-(२) 


ळल 
at 
Ta स्थापत्य अभियत्रिकोस्लव्क | 

ma 
काडा 


विभाग व उपविभागातील एकूण पदे 


५ [कर्यकरीअभिक्त, [oferta 11111 
संकल्पचित्र पथक a 

| 
कख 

दळ 

ळय 


चौकीदार 


तोल... 


एकूण 


Pa Sarria अवत a 
प्रयोगशाळा, नागपूर 
a 
=m 
a 


ea उप विभागीय अधिकारी/ अभियंता ie | 


संकल्पचित्र पथक | 2 |कनिष्ठ अभियंता /झाखा अभियंता /सहा.अभि.श्रेणी- 
क्र.१ अमरावती 


(मुख्यालय- नागपूर) 


पृष्ठ १९ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२३/प्र.क्र.१२४/मोप्र-(२) 


उप विभागीय अधिकारी/ अभियंता 
2 ।कनिष्ठ अभियंता /शाखा अभियंता /सहा.अभि.श्रेणी-२ 


५.३ [sed वर्धा 
संकल्पचित्र पथक 
क्र.२ अमरावती 
(मुख्यालय -नागपूर) 


दिता 

षु 

६ [कर्वकरीअभिव्त.[ १ [कककरोकवता 1१ 
seh er rae 
errr विभाग 
क.१,यूल हाडा 

कनिष्ठ लिपीक 

a 

on 

१४ 

& 


a8 RISK आ | 
शिळ आ 
दप्तरी po 
== 


a 
६.१ ।आसोलामेंढा प्रकल्प ze उपविभागीय अभियंता 


बन्या 
नुतनीकरण 
si 
व्या 


पृष्ठ १९ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२३/प्र.क्र.१२४/मोप्र-(२) 


cal 
a 


६.२ आसोलामेंढा प्रकल्प ea उपविभागीय अभियंता 


२ ।कनिष्ठ अभियंता /शाखा अभियंता /सहा.अभि.श्रेणी- ४ 
उपविभाग, सावली | ३ वरिष्ठळिपीके अ भभ | १_| 


कनिष्ठ लिपीक 


७ ।स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


शिपाई 
चौकीदार 


hoa 
a 
६.३ ।आसोलामेंढा प्रकल्प fe उपविभागीय अभियंता 


नुतनीकरण कनिष्ठ अभियंता /झाखा अभियंता /सहा.अभि.श्रेणी-२ 


र 
५ स्थपत्वअभियतरिकीसलव्क 8 
वकिल Cd 
७ अुुखक [१ 
र 
efter [क| 
वा 

६3 [असोलरमेनप्रकल्व[ 5 ]ुजक्गवमवता [१ 

उपविभाग क्र.४, मुल हाळा 
क 
i 


पृष्ठ १९ पैकी 92 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२३/प्र.क्र.१२४/मोप्र-(२) 


1 
ea 


विभाग व उपविभागातील एकूण पदे 


कार्यकारी अभियंता, | १ |कार्यकारी अभियंता चा 
गोसीखुर्द उजवा उपकार्यकारी अभियंता 
कालवा विभाग, 


सहा. आरेखक/आरेखक 
संगणक 


भांडारपाल 
१४ |सहा. भांडारपाल 
१५ |विभागीय लेखापाल 


१२ 
१३ 


a 

al 

ea [गोसीखुदज्जव [a [sotereatiar 11१. 
i, HOR (खेड aed 
वसाहता 
हाडा 

कजा 


पृष्ठ १९ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२३/प्र.क्र.१२४/मोप्र-(२) 


र 
fe 
aw 

गेसेखुदेउजन [a wert [a 

क्रमांक ६, सिंदेवाही बाळा 

(तासुरते मुख्यालय र 

muh eee 1111000001 
र 
ee [391 
१] 

ca 

गोसीखुर्द जवा [asters 111१ 

afte लिपीक 


क्रमांक ७, ब्रम्हपूरी वरिष्ठ लिपीक 
(सायगाटा वसाहत) कनिष्ठ लिपीक 


७ ।स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


शिपाई 
चौकीदार 


al 
उपविभागीय अभियंता | a 
कालवा उपविभाग । 2 ।कनिष्ठ अभियंता /ञाखा अभियंता /सहा.अभि.श्रेणी- ४ 


कनिष्ठ लिपीक 


peer SSCS 
६ व्किलेखक 111111111१ 


पृष्ठ १९ पैकी १४ 


aS 
=a 
1-1 
: 
रे 
वि या 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२३/प्र.क्र.१२४/मोप्र-(२) 


Le 
Lae! 


om 
0.4 आसोलामेंढा कालवा उपविभागीय अभियंता 


उपविभाग, ब्रम्हपूरी कनिष्ठ अभियंता /झाखा अभियंता /सहा.अभि.श्रेणी-२ 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


४ jaws लिपीक 


La} 
कनिष्ठ लिपीक 
टंकलेखक | ae =| 
rar 
1-0.) 
विक: मही 
एकूण 

carted me 
घोडाझरी कालवे al 
विभाग, नागमिड 
ह ळा 
वरिष्ठ लिपीक 
om 
Pal 
क सण 111571 
नक: 
a 
a 
विभागीय लेखापाल 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


नि 
ळ 
wel] 

ml 

| | 1) 

dl 

3 

जी 


पृष्ठ १९ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२३/प्र.क्र.१२४/मोप्र-(२) 


१ 


८.१ ।घोडाझरी कालवे Ea उपविभागीय अभियंता 


[Sel 
उपविभाग क्र.१ कनिष्ठ अभियंता /झाखा अभियंता /सहा.अभि.श्रेणी-२ 
zs 

टंकळेखक 


a 
ze 
Ea 


८.२ ।घोडाझरी कालवे दां उपविभागीय अभियंता 


शिळ व्य 

उपविभागळ,र 
a का 
हि क 

ळा 

ee 

ac] 

J peated [a peewee a 
उपविभाग कर, 
नागमिड काळा 
५ [टंकलेखक | || 

६ असक [क 

2 


शिपाई oe 
९ ।चौकीदार हिता 


पृष्ठ १९ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२३/प्र.क्र.१२४/मोप्र-(२) 


ie ee क का 


८.४ ।घोडाझरी कालवे हिं उपविभागीय अभियंता 


a 

सिंदेवाही ण्या 
का 

co 

om 

ae 


८.५ आसोलामेंढा कालवे Kae उपविभागीय अभियंता 


उपविभाग क्र.५, कनिष्ठ अभियंता /झाखा अभियंता /सहा.अभि.श्रेणी-२ 


सिंदेवाही 
ढा 
६ व्क्लिखके र [व 
ब व्हा 
र 
[atime [व 


| 90 | वाहन चालक 


= 
ee 


८ eee ator a 
कालवे उपविभाग, [3 
सिंदेवाही नकर 

कनिष्ठ लिपीक 2 
ne 
Zo 


पृष्ठ १९ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२३/प्र.क्र.१२४/मोप्र-(२) 


4 
ee i 
८७ लघुपाटबंधाद = | a उपविभागीयअभियंता | १ । 
नागमिड 
कनिष्ठ लिपीक 


tof 
र 
र 


(9 ःथापत्य अभियांत्रिकी To सहाय्यक 
11 का 
a 


१८ 


= 
=a 

स्थापत्य आयात्रिकोस्लखक ४ 
झपा द्वा 
द्या 

a 

ae 


विभाग व उप विभाग मिळून एकूण 


नियत अस्थायी आस्थापने वरील एकूण पदे 


पृष्ठ १९ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२३/प्र.क्र.१२४/मोप्र-(२) 


परिशिष्ट -ब 


शासन निर्णय क्रमांक- मुदतवाढ-२०२३/प्र.क्र.१२४/मोप्र-(२) दि.०१.०३.२०२३ चे सहपत्र 


दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
रुपांतरीत अस्थायी अस्थापनेवरील एकूण पदे १९ 


अ.क्र पदनाम पदांची पदधारकाचे नांव सेवानिवृत्ती 
संख्या दिनांक 

| 4a | २ ३ शया ५. 

दि वाहक २ | १. मोहन शामराव गायकवाड ३०.०६.२०२३ 
२. उमाकांत रामाजी भोंदे २८.०२.२०२५ 

२ मुकादम | १ | १. हरिभाऊ मारोती राऊत ३१.०३.२०२४ 

3 मजूर १८. | १. देवीदास सोमा सहारे ३१.०७.२०२४ 
२. अरुण इश्वर सेलोटे ३१.०८.२०२३ 
३. रमेश IRS सुखदेवे ३१.०८.२०२३ 
४. 'शंकर पैकू कावलळकर ३१.१०.२०२५ 
५. आर.आर. तुर्ती ३१.१२.२०२४ 
६. (fel प्यारेलाल अंबागडे ३१.०५.२०२३ 
७. (देवराव महागुजी साखरवाडे ३०.११.२०२६ 
८. मोहन शिवप्रसाद ठाकूर ३१.०५.२०२५ 
९. fade वासदेव राऊत ३१.१२.२०२५ 
| १०.|लखपती भिमराव मेश्राम ३१.१०.२०२३ 
| ११.|बबन दौलत नारनवरे ३१.०८.२०२६ 
१२. शितलप्रसाद बाबुलाल अग्नीहोत्री । ३०.०४.२०२४ 
१३.|ग.का. श्रीरामे ३०.०६.२०२७ 
१४.एम.एम. dar ३०.०९.२०२५ 

४ चौकीदार २ | 4. लालाजी उरकुडा चुधरी ३१.०३.२०२४ 
२. 'मिलिद 4. मेश्राम ३१.०८.२०२५ 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण पदे - १९ पदे 


पृष्ठ १९ पैकी १९ 


